RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ४५ ( २) ] 


सोमवार , एप्रिल ९, २०१८ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ८३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ), नियम व आदेश . 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि -२०१६ / प्र. क्र . १७१ / आस्था -१. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग -१ 
मधील अधीक्षक अभियंता ( स्थापत्य ) ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ८३ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत 

१ . या नियमांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील अधीक्षक अभियंता 
( स्थापत्य) ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील अधीक्षक अभियंता ( स्थापत्य ) 
( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ८३ ( यापुढे सदर नियमाला “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात यावे), मधील “ वर्ग-१ ”, या शब्द आणि अक्षराऐवजी 
गट- अ ", असे शब्द आणि अक्षर दाखल करण्यात येत आहे . 
३ . मुख्य नियमांतील नियम -२ मध्ये “ वर्ग-१ ”, या शब्द आणि अक्षराऐवजी “ गट- अ ” असे शब्द आणि अक्षर दाखल करण्यात येत आहे. 

मुख्य नियमांतील नियम-३ ऐवजी पुढीलप्रमाणे नियम दाखल करण्यात येत आहेत : 
“ ३. 

नियम-२ च्या उपबंधाना बाधा येऊ न देता, नियम -२ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा गट - अ व गट- ब मध्ये असतांना पुढील दोन गटांपैकी गट - अ , मधील एक 

किंवा अधिक शाखांतील कमीतकमी तीन 
वर्षांचा आणि गट - ब , 

मधील एक किंवा अधिक शाखांतील कमीतकमी 

एका वर्षाचा 

अनुभव असला पाहिजे . 


२ . 


. 


“ 


४ . 


भाग चार- अ - ८३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ९, २०१७ / चैत्र १ ९, शके १ ९ ४० 


( अ ) ( एक ) संशोधन, 

( दोन ) संकल्पचित्र , 
( तीन ) प्रकल्प तयार करणे , किंवा 
( चार ) अन्वेषण किंवा, 


( ब ) ( एक ) बांधकाम , किंवा 

( दोन ) व्यवस्थापन . 

सदर पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , याबाबत करण्यात आलेल्या नियमानुसार , हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा, अगोदर उत्तीर्ण 
केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल तर तिला सदर परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण करणे आवश्यक 
राहील. 

सदर पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने माहिती व तंत्र संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र 
विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. 


६ . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशिषकुमार सिंह , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल ९, २०१७ / चैत्र १९ , शके १ ९ ४० 


3 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2018 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR - 2016 /CR - 171/ Estt .1— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the Superintending Engineer (Civil) in the Maharashtra Services of Engineers , Class-1 ( in 
the Public Works Department) (Recuritment) Rules, 1983 , as follows, namely - 

1. These rules may be called the Superintending Engineer ( Civil) in the Maharashtra Services 
of Engineers, Class- i (in the Public Works Department) (Recruitment) ( Amendment) Rules, 2018 . 

2. In rule 1 of the Superintending Engineer (Civil) in the Maharashtra Services of Engineers , 
Class -1 ( in the Public Works Department) (Recruitment) Rules, 1983 (hereinafter referred to as “ the 
principal Rules "), for the word and letter “ Class I," the word and letter “ Group A , " shall be substituted . 

3. In rule 2 of the principal Rules , for the word and letter “ Class I ” , the word and letter “ Group 
A ," shall be substituted . 

4. For rule 3 of the principal Rules , the following rules shall be substituted , namely : 

“ 3. Without prejudice to the provisions of rule 2 , the person referred to in the rule 2 , shall 
have , while in theMaharashtra Services of Engineers , Group - A and Group B , under the Government 
ofMaharashtra , gained an experience of not less than three years in any one ormore branches 
from Category I and not less than one year in any one ormore branches from Category II, namely : 

1. (i) research , 

( ii) designs , 
( iii) project preparation , or 
(iv) investigation ; 


11. (i) construction , or 

( ii)management. 
5. A person appointed to the post shall be required to pass the examinations in Hindi and 
Marathi languages within prescribed period according to the rules made in that behalf, unless he has 
already passed or has been exempted from passing those examinations. 

6. A person appointed to the post shall possess a Certificate in Computer Operations within 
prescribed period as prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra , from time to time. ". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHISHKUMAR SINGH , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


